IS Tt SIRS RS? SS 2 ळळज 


ey 


महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना 
राबविण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांना स्वीय 
प्रपंची खाते उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पीडब्ल्यूएफ १२०४/१४३/प्र.क्र.र/भाग-३/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २००६. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रंमांक-पीडब्ल्यूएफ-१२०४/१४३/प्र.क्र.२/पोल-७, 
दिनांक २ डिसेंबर,२००५. 
२) शासन पूरकपत्र, गृह विभाग, क्रमांक पीडब्ल्यूरफ-१२०४/१४३/प्र.क्र.२/पोल-७, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी, २००६. 
प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी / कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलबून 
असलेल्या कुटुंबातील व्यक्‍ती यांच्याकरिता महाराष्ट्र राज्य पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविण्यास 
शासन निर्णय क्र. पीडब्ल्युएफ-१२०४/१४३/प्र.क्र-२/पोल-७, दि. २ डिसेंबर, २००५ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या नांचे स्वीय प्रपंची खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविण्यासाठी पोलीस 
महासंचालक. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस 
आयुक्त, ब्रृहन्मुंबई व त्यांच्या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांच्या नांवे संयुक्‍त स्वीय प्रपंची 
खाते उघडण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. या खात्यातून खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करुन व्यवहार करण्यात यावेत :- 
१) महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन 
२००५-०६ या वर्षात संदर्भाधीन दिनांक ६-२-२००६ च्या शासन पूरक पत्रान्वये मंजूर करुन व 


रि ANA 
AYWMD ArHry qooEHIElIGZoSoovo}] 
1 


अधिदान व लेखा कार्यालयाकडून काढण्यात आलेली रुपये ७.५० कोटी इतकी रक्‍कम पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र.राज्य व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या नांवे उघडण्यात आलेल्या संयुक्‍त 
स्वीय प्रपंची खात्यात त्यांच्या अधिनस्त आस्थापनेवरील पदांची संख्या विचारात घेऊन प्रती कर्मचारी 
रु.४८०/- या प्रमाणे जमा करण्यात येईल. 

२) पोलीस दलातील अधिकारी / कर्मचारी यांना स्वतःवर व त्यांच्यावर अवलंबित 
असलेल्या व्यक्तीवर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी - 
२००५/प्रक्र-१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च २००५ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या २७ आकस्मिक व ५ 
गंभीर आजारावर औषधोपचार करुन घेण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने प्रतिपूर्ती करुन 
देण्यासाठी केलेली मागणी तसेच रुग्णालयाला प्रत्यक्षात करण्यात आलेले प्रदान यापैकी जी रक्‍कम 
कमी असेल तेवढया रक्कमेची तरतूद पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई यांनी त्यांच्याकडून कार्यान्वित केल्या जाणा-या उपशिर्षाखाली प्रत्येक वर्षी करावी व सदरहू 
रक्‍कम वर्षाच्या सुरुवातीला अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या कार्यालयातून काढून त्यांचे नांवे 
असलेल्या स्वीय प्रपंची खात्यात जमा करावी. 

३) या जमा करण्यात आलेल्या रक्कमेतून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी केलेल्या त्रिपक्षीय करारात अंतर्भूत असलेल्या प्रशासकामार्फत, 
रुग्णालयांकडून प्राप्त झालेली देयके विचारात घेऊन, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई हे तेवढया रक्कमेचे धनादेश संबंधित रुग्णालयाला देण्याची कार्यवाही 
करतील. 

४) प्रशासकाकडून रुग्णालयाची प्राप्त झालेली देयके अदा झाल्यानंतर सदरहू देयके 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य आणि पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्याकडून महाराष्ट्र 
पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतंर्गत असलेल्या सक्षम वैद्यकीय प्राधिका-याकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यासाठी पाठविण्यात येतील. सक्षम प्राधिका-याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते विचारात 


घेऊन पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांजकडून त्यांना वरील 


to 


योजनेतंर्गत प्रदानित केलेल्या शक्तींचा वापर करुन प्रचलित पध्दतीनुसार वैद्यकीय खर्चाच्या 
रक्कमेची प्रतिपूर्ती संबंधित कर्मचा-याच्या नावे मंजूर करण्यात येईल. 

५) स्वीय प्रपंची लेख्याच्या प्रशासकांनी ( पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व 
पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई) संबंधित लेखा अधिका-याकडे संपर्क साधून स्वीय प्रपंची खात्यातून 
होणा-या खर्चाचा आपसमेळ करण्याची कार्यवाही दर तिमाहीस करावी. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुकत, बृहन्मुंबई यांच्याकडून 
रुग्णालयास अदा करण्यात आलेल्या व सक्षम प्राधिका-याकडून देयके प्रमाणित करुन घेऊन मंजूर 
करण्यात आलेल्या देयकाचे योग्य लेखांकन महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या सहाय्याने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी करावे. 

७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी पारित 
केलेली देयके महालेखापाल ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
नियमित लेखा परिक्षाधीन राहतील. 

८) वरील कार्यपध्दती व्यतिरिक्त याबाबतीत शासनाच्या वित्त विभागाने निर्गमित केलेले 
व तदूनंतर निर्गमित केले जाणारे आदेश लागू राहतील. 

२. हे आदेश महालेखापाल यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. टीएम-सीएच-रोमन दोन,पीएलए- 
युओआर/५२३, दिनांक ३०-६-२००६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२१४/कोषा-५, दिनांक ३-७-२००६ अन्वये सहमती घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वॉ ही 
भी 
( नाईकनवरे) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ,वरळी,मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त,आयुक्‍तालये, 

सर्व पोलीस अधिक्षक, 

सर्व पोलीस घटक प्रमुख, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय/विनिमय/कोषा.-५),मंत्रालय मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (पोल-७). 


